स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, अंबाजोगाई या संस्थेस सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत 
मंजूर निधीतून यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३२५/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.३१.१०.२०२३ 
२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/३१३/ 
२०२३-पीआरओसी१,दि.२९.११.२०२३ 


शासन शुद्धीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील प्रशासकीय मान्यतेमध्ये संस्थेचे नाव “ स्वामी रामानंद 
तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्याळय व रुग्णालय, अंबाजोगाई ” या ऐवजी “ स्वामी 
रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई ” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०२१४२२३७०६१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 

S U D H | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406 

J AYA eea05963bc456f1 e1e8621e5917d8305, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 

jalNumber=E9D37D499A521B728AEB3DC8E 


seri 
C38B759420308B9FD7816002B4AFOFFBF1111 
D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 

Date: 2024.02.02 15:04:35 +05'30' 


(सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

. आयुक्त (वे.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

. महाळेखाकार - 9/2 ( लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


oc “७ AD -O 


